यशदा, पुणे येथे जलसाक्षरता केंद्र आणि चंद्रपूर 
वन प्रशासन विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, 
चंद्रपूर, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), 
औरंगाबाद व डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ 
प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, 
अमरावती येथे विभागीय जलसाक्षरता केंद्रे स्थापन 
करण्याबाबत (सुधारित शासन निर्णय) 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक जलसा-२०१८/(प्र.क्र.३०८/२०१८)/सिं.व्य.('महसूल) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २६ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा 


१) झासन निर्णय, क्र. वाल्मी २०१६/प्रक्र.६९/१६ लाक्षेवि (आस्था)दि.३०/११/२०१६. 
२) शासन निर्णय क्र. जलसा-२०१८/(प्र.क्र.३०८/२०१८/सिं.व्य.(महसूल)दि.१९/९/२०१८ 
शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र. जलसा-२०१८/ (प्र.क्र.३०८/२०१८/सिव्य(महसूल) 

दि.१९/९/२०१८ मधील सहपत्रामध्ये परिशिष्ठ “ड” जिल्हा स्तरीय जलसाक्षरता समितीची रचना 
मधील अ.क्र. १९ 

" कार्यकारी अभियंता, (सिंचन व्यवस्थापन), जलसंपदा विभाग (एकाच मुख्यालयी एकापेक्षा 
अधिक कार्यकारी अभियंता असल्यास कार्यकारी संचालक पाटबंधारे महामंडळ हे ठरवतील " असे 
नमूद आहे. 


या ऐवजी 
" अधीक्षक अभियंता, (सिंचन व्यवस्थापन) जलसंपदा विभाग, सदस्य सचिव म्हणून काम 
पाहतील त्यांना उपरोक्त कामासाठी “नोडल अधिकारी” म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
त्याबाबत जिल्हानिहाय नियुक्तीबाबत विवरणपत्र सोबत जोडले आहे. " असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/.॥६व9७॥॥॥.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००२२६१६०३१६९०२७ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sudhakar Pao नर nor aa 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=2cc5927 16ab534e424b50ac729583cabc1 78f93f59 


Nageshrao Aivale मानीन 
( सु.ना. ऐवळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wd 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः जलळसा-२०१८/(प्र.क्र.३०८/२०१८)/सिं.व्य.(महसूल) 


qo. 
११. 


१२. 
१३. 
qe. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अप्पर मुख्य सचिव, (वित्त) यांचे Ray सहायक 

अप्पर मुख्य सचिव, ( नियोजन) यांचे स्विय सहायक 

महासंचालक, यशदा, बाणेर रोड, पुणे 

सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग 

संचालक, जलसाक्षरता केंद्र, यशदा परिसर, पुणे 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

महासंचालक, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद 
संचालक, डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, 
अमरावती 

संचालक, चंद्रपूर वन प्रशासन विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, चंद्रपूर. 
सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व अधीक्षक अभियंता, (सिंचन व्यवस्थापन )जलसंपदा विभाग 

सर्व कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आं. वि.स.व उ. स. जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अर्थसं-१ , जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

ळेखाधिकारी, यशदा, पुणे. 

प्राध्यापक तथा वित्तीय सल्लागार, यशदा, पुणे. 

उप सचिव, (अर्थसंकल्प-१०, व्यय-१२) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव, (का-१४११/ का-१४३१)नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सिंव्य (महसूल) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः जळसा-२०१८/(प्र.क्र.३०८/२०१८)/सिं.व्य.(महसूल) 


शासन निर्णय क्र. जलसा-२०१८/(प्र.क्र.३०८/२०१८/सि.व्य.(महसूल)दि.१९/९/२०१८ मधील 
सहपत्र परिशिष्ट “ड” मधील जिल्हा स्तरीय जलसाक्षरता समितीची रचना मध्ये या शुध्दीपत्रकाव्दारे 
आपली सदस्य सचिव / नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र जिल्हा संबंधित जिल्हाचे अधीक्षक अधियंता हे सदस्य सचिव /नोडल 
अधिकारी म्हणून काम पाहातील 

१) | मुंबई शहर अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे. 

२) | मुंबई उपनगर अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे. 

3) ।ठाणे अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे. 

४ | Ua अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे. 

५ । रायगड अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे. 

&) रत्नागिरी अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारभव, रत्नागिरी 

७) ।रसिधुदुर्ग अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 

सिंधुदूर्गनगरी ओरस 

८) | नाशिक अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक 

९) ।धुळे अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे. 

१० _ | नंदुरबार अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगाव 

११) | जळगाव अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगाव 

१२) | अहमदनगर अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर 

१३) ।पुणे अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे. 

१४) । सातारा अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ, कृष्णानगर, सातारा. 

१५) | सांगली अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली 

१६) । सोलापूर अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर 

१७ | कोल्हापूर अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर 

१८) | औरंगाबाद अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद 

१९) | जालना अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद 

२० | परभणी अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 

२१) । हिंगोली अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 

२२) ।बीड अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, बीड 

23) | नांदेड अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 

२४) | उस्मानाबाद अधीक्षक अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, उस्मानाबाद. 

२५) ।लातूर अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, बीड 

२६ | बुलढाणा अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा 

२७ | अकोला अधीक्षक अभियंता, अकोला सिचन मंडळ, अकोला 

२८) | वाशीम अधीक्षक अभियंता वाशिम पाटबंधारे मंडळ, वाशिम 

२९) । अमरावती अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती. 

30) | यवतमाळ अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ, यवतमाळ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः जळसा-२०१८/(प्र.क्र.३०८/२०१८)/सिं.व्य.(महसूल) 


३१ ।वर्धा अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर. 
३२) | नागपूर अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर. 
३३) | भंडारा अधीक्षक अभियंता, भंडारा सिंचन मंडळ, भंडारा. 

३४ | गोंदिया अधीक्षक अभियंता, भंडारा सिंचन मंडळ, भंडारा. 

३५ | चंद्रपूर अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे मंडळ, चंद्रपूर 

३६) | गडचिरोली अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे मंडळ, चंद्रपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


